“स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर,/ 
स्वच्छ किनारा, सुरक्षित समुद्र” 
अभियान राबविण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५९०/नवि-२१ 
मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 
दिनांक : २१ जुले, २०२२. 


वाचा :- मा.मंत्री (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय), भारत सरकार यांचे दि. १५.०७.२०२२ 
रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


मा.पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्रेरणेने, Ministry of Earth Sciences 
मंत्रालयाने, इतर मंत्रालये तसेच स्वयंसेवी संस्था आणि नागरी समाज यांच्या 
सहकार्याने, प्रथमच ७५०० किमी लांबीच्या भारतीय किनारपट्टीवरील ७५ समुद्र किनारे 
स्वच्छ करण्याची ७५ दिवसांची 'स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर/स्वच्छ किनारा सुरक्षित 
समुद्र' मोहीम सुरू केळी आहे. सदर मोहीम दि. ५ जुले २०२२ रोजी सुरू झालेली असून 
ती ' International Coastal Cleanup Day’ दि. १७ सप्टेंबर २०२२ रोजीपर्यंत 
चालणार आहे. 


सदर मोहीम ही जगातील sen प्रकारची पहिली आणि सर्वात जास्त काळ 
चालणारी किनारपट्टी स्वच्छता मोहीम आहे ज्यामध्ये सर्वाधिक लोक सहभागी झाले 
आहेत. या मोहिमेद्वारे, समुद्रकिनाऱ्यावर सोडला जाणारा प्रक्रिया न केलेला कचरा, 
विशेषत: प्लॅस्टिकमुळे सागरी जीवनाचा नाश कसा होत आहे, याविषयी जनजागृती 
करून जनसामान्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मानवी वर्तणुकीतील बदल घडवून आणण्याचा 
हेतू आहे. 


त्या अनुषंगाने, सदर मोहीम / अभियान राज्याच्या समुद्र किनाऱ्यावरील विविध 
शहरामध्ये राबविण्यात येणार आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५९०/नवि-२१ 


शासन परिपत्रक :- 


'स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर/स्वच्छ किनारा सुरक्षित wy मोहीम समुद्र 
किनाऱ्यावरील विविध शहरामध्ये राबविण्याकरीता खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत 
आहेत :- 


१, 


& 
5. 
, सदर अभियाना दरम्यान लागणारे साहित्य जसे हातमोजे, मास्क, फावडे 


या मोहिमेद्वारे, समुद्रकिनाऱ्यावर सोडळा जाणारा प्रक्रिया न केलेला कचरा, 
विशेषत: प्लॅस्टिकमुळे सागरी जीवनाचा ARI कसा होत आहे, याविषयी 
जनसामान्यामध्ये मोठया प्रमाणात जनजागृती करण्यात यावी. 


. केंद्र शासनाच्या Ministry of Earth Science (MoES), दिनांक १५.०७.२०२२ च्या 


पत्रामध्ये नमूद केलेल्या Ministry of Environment Forest and Climate 
Change (MoEFCC), National Service Scheme (NSS), Indian Coast 
Guard, National Disaster Management Authority (NDMA), Seema 
Jagran Manch, SFD, Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP), 
Paryavarn Sanrakshan Gatividhi (PSG) या संस्था अभियानामध्ये सहभागी 
आहेत. तेंव्हा संबंधित महानगरपालिका / नगरपरिषदांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये 
अभियान राबवण्यासाठी सदर संस्थांचाही सहभाग करुन घेण्यात यावा. 


. समुद्र किनाऱ्यावर / बीचेस वर स्वच्छता करण्याच्या अनुषंगाने, सर्व संबंधित 


महागरपाळिका / नगरपरिषदा / नगरपंचायती यांनी अशासकीय संस्था, 
शौक्षणिक संस्था (NSS Cadets), शासकीय / महानगरपालिका / नगरपालिका 
यांचे अधिकारी / कर्मचारी यांचा सहभाग घेण्यात यावा. 


. समुद्र किनारा स्वच्छता करण्यासाठी प्रति किलोमीटर ७५ स्वयंसेवकांचा गट 


कार्यरत करावा. 
सदर अभियानामध्ये जास्तीत जास्त लोकसहभाग राहिल याची दक्षता घ्यावी. 


(50808, घनकचरा कुंडी, इत्यादी महानगरपालिका/नगरपरिषदा/ 
नगरपंचायती / अशासकीय संस्था / कंपन्यामार्फत उपलब्ध करून द्यावेत. 


. प्लॅस्टीक कचऱ्याचे पुर्णत: निर्मुलन करण्याच्या अनुषंगाने, सदर कचरा घरीच 


विलगीकरण होईल, याबाबत जन जागृती करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५९०/नवि-२१ 


८. प्लॅस्टीक कचरा नष्ट करण्याच्या अनुषंगाने, सर्व सामान्य जनतेस प्रशिक्षित 
करावे. 

९, Eco Mitram हे मोबईल अँप जास्तीत जास्त लोकांनी वापरावे. यासाठी जनतेत 
जाणीव जागृती करून, सदर soa जास्तीत जास्त लोकांनी नोंदणी 
करण्याबाबत आवाहन करावेत. 

qo. दिनांक १७.०९.२०२२ रोजी - International Coastal Cleanup Day ला 
संबंधित महागरपालिका / नगरपरिषदा / नगरपंचायती यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील 
सर्वात मोठया बीचवर / समुद्र किनारा स्वच्छतेचा सर्वात मोठा कार्यक्रम आयोजित 
करावा. 

११. सदर अभियाना दरम्यान ज्या ठिकाणी मोठया प्रमाणावर कचरा जमा होतो, 
अशा ठिकाणी बीच क्लिनींग मशिनाचा वापर करण्यात यावा. 

१२. सदर अभियान / मोहिम यडास्वी करण्याच्या दृष्टीने सर्व घटकांचा सहभाग 
घेऊन, सर्व संबंधित आयुक्‍त, महागरपालिका / मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा / 
नगरपंचायती यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी व सदर अभियान यडास्वी 
करण्याची दक्षता घ्यावी. 


०२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेतांक 
२०२२०७२११५५०३५७३२५ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
SHANKAR Digitally signed by SHANKAR TRYAMBAK 


TRYAMBAK JADHHAYV nse Maharashtra O- GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou = URBAN DEVELOPMENT 
DEPARTMENT 
Date: 2022.07.22 11:29:11 +05'30' 


(21.1. SITET) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाळ महोदय यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५९०/नवि-२१ 


. सर्व मा.मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.राज्य निवडणूक आयोग यांचे कार्यालय 

५. मा.मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक 

६. महानगरपालिका आयुक्त. बृन्हमुंबई / ठाणे / नवी मुंबई / पनवेल / कल्याण- 

डोंबिवली/मिरा-भाईंदर / वसई-विरार / भिवंडी-निजामपूर शहर / उल्हासनगर / 

७. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर / मुंबई उपनगर / ठाणे / पालघर / रायगड / सिंधुदुर्ग 

८. आयुक्‍त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 

९. राज्यातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्हयातील संबंधित 
नगरपरिषदा / नगरपंचायती यांचे मुख्याधिकारी 

१०. नगर विकास विभागातील सर्व कार्यासने 

११. निवडनस्ती (नवि-२१). 


AN 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


3.0.॥०..॥/(.१.2....॥॥०5॥/0)/5&18£5)20 १-१ 
DR. JITENDRA SINGH 
Minister of State (Independent Charge), 
of the Ministry of Science and Technology, 
Minister of State (Independent Charge) 
of the Ministry of Earth Sciences, 


a fie 
A. fits सिंह 
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), 
विज्ञान एवं प्रौधोगिकी मंत्रालय, 
राज्य मंत्री (स्वतंत्र अ यो विज्ञान मंत्रालय, 
राज्य मंत्री प्रथान मंत्री र 


: 
fr 

S 
We i) 


राज्य मंत्री : ड्‌ beg" ७७्र 1 SUT री न 
euon >: विकत एव ही मंत्रालय, सत्यमेव यते Minister of State in the Prime Minister's Office, 
कवा a भाग तथा अंतरिक्ष विभाग Minister of State in the Ministry of Personnel, 


शि Public Grievances and Pensions, 
Minister of State in the Department of Atomic Energy and 


Department of Space, 
Government of India 


Respected Shri Devendra Fadnavis Ji, 15 JUL १7१ 

You will be pleased to know that under the inspiration of Prime Minister Shri Narendra 
Modi, the Ministry of Earth Sciences has, in collaboration with other Ministries as well NGOs 
and civil society, launched, first of its kind, a 75-day long campaign to clean 75 sea beaches 
along 7500 Km Indian coast. The campaign started on 5" of July, 2022 will last upto 
International Coastal Cleanup Day on 17" September, 2022. 


Your kind cooperation, support and participation is solicited in the following ways: 


7 (i) You may use your good offices to elicit cooperation and to mobilise resources from 
different quarters. : 
(ii) Various concerned agencies of your Govt. may become partner in this campaign, 
(iii) Your status and clout can help motivate celebrities and public figures in the State to 
participate in this campaign. 
(iv)Most importantly, you may spare your personal time in participating in the campaign 
as per your convenience, which will be a great value addition to this endeavour. 


Anote on the programme is enclosed herewith. 
With regards, 


Yours sincerely, 
Pa 


(Dr. Jitendra Singh) 


Shri Devendra Fadnavis, 

Hon'ble Deputy Chief Minister of Maharashtra 

Chief Minister's Office 6th Foor, Mantralaya, Mumbai 400032. 
Panaji - 403507 


Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg 
New Delhi - 110001 
Tel.: 011-23316766, 23714230 


South Block, New Delhi - 110011 
Tel.: 0411-23010191, Fax: 23017931 
North Block, New Delhi - 110004 


>» mR AAR 


Note 


India has a coastline of more than 7,500 km. The ocean along this coastline is 
a repository of vast marine resources in the form of multiple biodiversity. Most 
importantly, the Indian Ocean is the. only ocean named after a country, that is, 
India. Naturally, it places an additional responsibility on us to keep this ocean clean & 
safe. 


Marine pollution in recent times has caught the attention of environmentalist 
and policy makers across the globe. One of the main reasons for marine pollution is 
the litter especially in the form of plastics discharged from the land based sources 
along the coastline. Such pollutants discharged from the coastline has become a major 
concern especially in India. Number of studies have shown their harmful impact on 
marine biodiversity, ecosystems, fisheries, human health and economy. 


Considering the catastrophic impact of such pollution and taking forward the 
vision of the PM and his constant emphasis on cleanliness across the nation including 
coastal regions, it has been decided to run a cleanliness campaign “Swachh Sagar, 
Surakshit Sagar/Clean Coast Safe Sea" along India’s entire coastline. 


This campaign so far has enlisted the support and participation of Ministry of 
Earth Sciences (MoES), Ministry of Environment Forest and Climate Change 
(MoEFCC), National Service Scheme (NSS), Indian Coast Guard, National Disaster 
Management Authority (NDMA), Seema Jagran Manch, SFD, Akhil Bharatiya 
Vidyarthi Parishad (ABVP),Paryavaran Sanrakshan Gatividhi (PSG), along with other 
social organizations and educational institutions. 


The ‘Swachh Sagar, Surakshit Sagar/Clean Coast Safe Sea’campaign is a 75- 
day citizen-led campaign for improving ocean health through collective action carried 
out at 75 beaches across the country with 75 volunteers for every kilometre of the 
coastline. The campaign started on July 5", 2022 has 3 strategic underlying goals that 
target transformation and environmental conservation through behavioral change. The 
three underlying goals of the campaign are to 1. Consume Responsibly 2. Segregate 
waste at home and 3. Dispose Responsibly. The campaign will culminate with the 
largest beach cleaning event on Sept 17, 2022 (International Coastal Cleanup Day). 


A mobile app “Eco Mitram” has been launched to spread awareness about the 
campaign and also for the common people for voluntary registration for the beach 
cleaning activity on the 17" September 2022. 


It is the first-of-its-kind and longest running coastal cleanup campaign in the 
world with highest number of people participating in it. Through this campaign, a mass 
behavioural change among the masses is intended by raising awareness about how 
untreated wastages, especially plastic, dischrged along the coastline is destroying the 
marine lives. 


